कृषि विभागातील “शेतकरी मासिक 
योजना“ तसेच “कृषि विषयक माहिती 
पथक योजना”या योजनांमधील अस्थायी 
पदे सन २०२०-२१ मध्ये चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :-२८ फेब्रुवारी, २०२० 
वाचा :- 


१.शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. संकिर्ण- २०१९/ प्र.क्र.१५१/ ३-अ, दि. ४/१०/२०१९ 

२.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृुआ १११/साप्र/०७४४/२०-२१./प्र.क्र.-८/आस्था- ५ (निप) 
६६६९, दि.१५/२/२०२० 

३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कूआ ११११/साप्र/०७३५/२०-२१./प्र.क्र.-७/आस्था-५ (निप) 
६६७५, दि.१५/२/२०२० 

४.वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२/०२/२०२० 


प्रस्तावना :- 


“शेतकरी मासिक योजनेंमधीळल अस्थायी पदे (सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली 
पदे वगळून) सन २०१९-२० मध्ये दिनांक ०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०२० या कालावधीकरिता चालू 
ठेवण्यास उपरोक्त क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. ज्या शासकीय विभाग व कार्यालयातील सर्व मंजूर पदांचा सर्वकष आढावा पूर्ण होऊन 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात येऊन शासन निर्णय 
निर्गमित झालेला आहे अशा सर्व शासकीय विभाग व कार्यालयातील सुधारित आकृतिबंधातील सर्व 
अस्थायी पदांना आवश्‍यकतेनुसार दि. 09.03.2020 ते दि. ३१.०८.२०२० पर्यंत पुढील मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार उपरोक्त संदर्भ क्रं. ४ येथील वित्त विभागाच्या दि. 92.02.2020 च्या शासन 
निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेले आहेत. 


३. वित्त विभागाच्या दि. 92.02.2020 च्या शासन निर्णयातील निदेश्ांच्या अनुषंगाने, प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारित 
आकृतिबंध निश्चित करुन त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे निदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेली विवरणपत्र “अ” आणि “ब”मधघ्ये नमूद योजनांतर्गत अस्थायी पदांना दि. 09.03.2020 
पासून दि. ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


"शेतकरी मासिक योजना" त्याचप्रमाणे "कृषिविषयक माहिती पथक योजना" या योजनांतील 
या शासन निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ” आणि “ब” मध्ये दर्शविलेली अनुक्रमे ९व ७ 
अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२० ते दि.०३.०८.२०२० या कालावधीकरिता चाळू ठेवण्यास या 
आदेशान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 


२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२० 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००३०२१७२८४८०७०१ असा आहे. प्रस्तुत 
शासननिर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ०... 


७ 
DN: c=IN, o=Gi f Maharashtt ‘Agriculture 
And ADF Dep: nt, postalCode=400032, st=Maharash 


2.5.4.20=e212845 163abd7087 17bb4bef92b6886b147679a5 
f5a494e268689ab8d696dd, 


INumber=5f7eca1 f400d866ea34324cea1a547aa04f0d. 
fa mM 0794a00bee126e8678172a15c5 Ashok Atram 
अशोक ite: 2020.03.02 17:35:08 --05'30' 


( आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
३. सह सचिव (३-ओ), / यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. उपसचिव (अर्थसंकल्प),यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. सर्व विभागीय (महसूल) आयुक्‍त 
६. कृषि संचालक (सर्व) 
७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
. कृषि सहसंचालक (आस्थापना-५), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
१०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, शासकीय वसाहत, चेतना 
कीाळेज समोर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१२. सचिव, केंद्र शासन, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 
१३. अर्थ व सांख्यिकी सल्लागार, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 
१४. संचालक, ळेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 
१५. जिल्हा कोषगार अधिकारी, 
पुणे/ठाणे/नाशिक/लातूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१८. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१९. वित्त विभाग (व्यय-१), (अर्थसंकल्प-१३), (वि.सु.-१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२०. कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२१. कक्ष अधिकारी (१५-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२२. कक्ष अधिकारी (१६-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२३. निवड नस्ती (३-ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 


विवरणपत्र "अ 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
दिनांक : २८ फेब्रूवारी, २०२० चे सहपत्र 
शेतकरी मासिक योजना 


अ.क्र | पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ | लेखाशीर्ष 


सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मॅट्रिक 


र. षु & 090-- 
= ~ १०९, विस्तार 
L94900 
व प्रशिक्षण 


“न 3 
(न.शर.) १२२८०० डोतकरी 
४ | अधिक्षक ४३०० | 5-१४- ३८६००- 
५ | वरिष्ठ ५२००- २४०० | 5-८-२५५००- 
Jose | ice | [eve 
६ । लिपिक ५२००- १९०० | 5-६: १९९००- 
| | र. 


वर्ग-४ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३ञ, 


विवरणपत्र “ब” 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक-संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 
दिनांक : २८ फेब्रूवारी, २०२० चे सहपत्र 
कृषि विषयक माहिती पथक योजनेतील पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र | पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ | लेखाशीर्ष 


देण्यात 
मूळ वेतन ग्रेड पे सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मेट्रिक 
स्तर 
२४०१- 


आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 
१५६००- | ६६०० -२० : | 
उपसंचालक १ ५६१००- ee 
sa at919400 र्धन 
तंत्र धिकारी | ९३००- ४४०० 5-१६: शि १०९, विस्तार 
३४८०० ४४९००- q प्रशिक्षण, 
१४२४०० कृषि 108 
कृषि 8300. ४३०० “qu. | आयुक्तालय a (09) (०१) 
अधिकारी ३४८०० कृषि विषयक 
8 | कृषि पर्यवेक्षक | ९३००- ४२०० 5-१३: 
३४८०० ३५४००- 
११२४०० 
; | 


महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे माहिती पथक 


(२४०१ ०७३५) 


षु लघुलेखक ३००- 5-१४: 
नि.श्रे ३४८०० ३८६००- 
१२२८०० 
६ वरिष्ठ ५२००- २४०० et 
लिपिक २०२०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 


७ । कनिष्ठ ५२००- १९०० 
शि काका 
२०२०० 
मुख्य ५२००- 2 
* [arate | २०७० | 


Coo 
वाहनचाळक | 4200- ९०० 
२०२०० 


शिपाई ४४४०- १३०० 
७४४० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


